RNI No. MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७ , अंक ४६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ३० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


, 


विधी व न्याय विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक २० ऑक्टोबर २०१८ 


क्रमांक डीजीपी -३११५/ प्र. क्र . ३८३/ का -१४ - दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम २४ 
( ३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरीता 
खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये २ वर्ष कालावधीसाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीचा कालावधी समाप्त झाल्याने शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये पुढील १ 
वर्षासाठी मुदतवाढ 

देण्यात आली होती. 


सदर नियुक्तीस दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१८ पासून पुढील एक वर्षाचा कलावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नाव 


पदनाम 


१ 


२ 


३ 


१ 


अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


२ 


अॅड. अशोक साधुराम मूलचंदानी 
अॅड. नथुराम डी . 

डी . धायगावे- पाटील 
अॅड . विलास अण्णासाहेब घोगरे 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


३ 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


४ 


अॅड . स्नेहल कालिदास नाईक 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


५ 

६ 


अॅड . खान जावेद फकिर महंमद सुलतान 
अॅड. मोनिका बाळकृष्ण निकम 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


७ 


अॅड . एस . जी . गवळी 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


८ 


अॅड . गिरीष बबनराव कोबल 


सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 


( १ ) 


एच-३ ९ ५ , भाग एक ( पु.वि.पु.) - ४६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , 


शके १ ९ ४० 


सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 


वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 


१ ९ ६६ चे 


२८ 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१७१८/ ८ ९ ५ / प्र.क्र . २८४- ब/ १८ / नवि-१३/ २०१८. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ३७ वा ) ( यापुढे " उक्त अधिनियम" असा उल्लेख करण्यात आला आहे.) कलम ३१ ( १) अन्वये सोलापूर 
महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना ( यापुढे " उक्त विकास योजना" असा उल्लेख केलेली) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१७०१/ २७३५/ प्र.क्र . ४१/०३/ नवि-१३, दिनांक ऑक्टोबर २००४ अन्वये मंजूर केली असून 

ती दिनांक १५ डिसेंबर २००४ पासून 
अमलात आलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेली कसबा , सोलापूर येथील सर्व्हे नंबर १३९/ १ पैकी ( नवीन गट 
क्रमांक १३७/१ पैकी) क्षेत्र ७८० चौ.मी. ही जमीन (यापुढे " उक्त जागा " असे संबोधिले आहे) ६० मीटर रुंदीच्या विकास योजना रस्त्याचे आखणीने बाधित 
होत आहे. ( यापुढे " उक्त आरक्षण" असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर महानगरपालिकेने (यापुढे " उक्त महानगरपालिका " असे संबोधिले आहे) उक्त जागा, उक्त विकास योजना अमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत संपादन केलेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त महानगरपालिकेवर दिनांक 
७ जानेवारी २०१५ रोजी खरेदी सूचना बजावून उक्त जागा, उक्त महानगरपालिकेने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याने ती विहित कालावधीमध्ये 
संपादित करण्यास कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये नोटीस बजाविल्यानंतरही, उक्त महानगरपालिकेने २४ महिन्यांच्या कालावधीत उक्त 
जागा संपादन केली नाही अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६ ( ४) अन्वये 
भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक ७ जानेवारी २०१७ पूर्वी प्रसिद्ध केली नाही; 

आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने उक्त जमिनीच्या मालकाने दाखल केलेली रिट याचिका क्रमांक १२४७४/२०१६ मध्ये दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले असून या अनुषंगाने उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण 
व्यपगत झाल्याबाबतची अधिसूचना निर्गमित करण्याबाबत शासनास आदेशित केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकरणी, मा . उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तसेच आयुक्त, सोलापूर महानगरपालिका , सोलापूर यांचा अहवाल 
प्राप्त झाल्यानंतर असे दिसून येते की, वरीलप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेने विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही अथवा उक्त जागा संपादन 
करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) अन्वये भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक ७ जानेवारी 
२०१७ पूर्वी प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधिनियाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार जमीन मालकांची उक्त जागा, उक्त 
आरक्षणामधून मुक्त झाली असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन, उक्त विकास योजनेतील ६० मीटर रुंदीच्या विकास 
योजना रस्त्याचे आरक्षण खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसार अर्जदारांचे जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त 
झालेली उक्त जागा ही तिच्या जमीन मालकास उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भू वापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरिता उपलब्ध 
होईल . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


३ 


प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणाचे व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 


व्यपगत झालेल्या आरक्षणाचा तपशील 


मौजे, तालुका व जिल्हा 

सोलापूर 


१ 


कसबा, 


सर्व्हे नंबर १३९ / १ पैकी 
( नवीन गट क्रमांक १३७/१ पैकी ) 


६० मीटर रुंदीच्या विकास योजना रस्ता 
क्षेत्र ७८० चौ.मी. 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाइटवरदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . म . पवार , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


Urban Development Department, 
4th Floor, Mantralaya , Mumbai 400 032 . 


Dated : 26th October 2018. 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No.TPS - 1718/ 895 / C.R.284 - B/ 18/ UD- 13/ 2018. - Whereas the Government in Urban Development 
Department vide Notification, No.TPS- 1701/ 2735 / C.R. No. 41/ 03/ UD - 13, dated 28th October 2004 
approved the Revised Development Plan of Solapur Municipal Corporation (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan ") under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 
1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ”) and the same has 
come into force with effect from 15th December 2004 ; 

And whereas, as per the said Development Plan, theland bearing S.No.139/ 1 Part ( New Gat No. 
137/1 Part) of Kasba- Solapur, area admeasuring about 780 sq.mtrs . more particularly described in the 
Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land ”) is reserved for 60 mt. wide 
Development Plan Road (hereinafter referred to as " the said Reservation ") ; 

And whereas, the said land has notbeen acquired by the Solapur Municipal Corporation (hereinafter 
referred to as " the said Municipal Corporation ") within ten years from the date on which the said 
Development Plan came into force ; 

And whereas , the Owners of the said land had served a notice dated 7th January 2015 under sub 
Section ( 1) of Section 127 of the said Act to the said Municipal Corporation , being the Planning Authority , 
informing that the said land has to be acquired by the said Municipal Corporation , within the stipulated 
period ; 

And whereas even after service of the said Notice as aforesaid , the said land has neither been 
acquired , nor the notification of land acquisition required under Section 126 (4 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 has been published within a period of 24 months fromthe date of the 
service of said Notice ; 

And whereas the Hon ble High Court of Judicature of Bombay, in Writ Petition No. 12474 of 2016 
filed by the owner of the said land , vide its order dated 27th February 2018 has held that the said 
Reservation on the said land stands lapsed and directed the State Govemment to notify the lapsing of 
the said Reservation on the said land ; 


- 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , 


शके १ ९ ४० 


And whereas after receiving the Hon . High Court Order and after receving the report of the 
Commissioner , Solapur Municipal Corporation , Solapur , it is observed that the said land has neither been 
acquired by the said Municipal Corporation , nor the notification of land acquisition required under Section 
126 (4 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 has been published before dated 7th 
January 2017 and hence whereas, in consequence thereof, the Govemment of Maharashtra is of opinion 
that the said reservation upto extent of the said land, stands lapsed as per the provisions of Section 127 
( 1 ) of the said Act; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - Sections (2 ) of Section 127 of the said 
Act and of all other powers enabling it in that behalf , the Government ofMaharashtra hereby notifies that 
the reservation on the said land for 60 mtrs . wide “ Development Plan Road” as specified in the said 
Development Plan , as specified in the schedule below stands the said land shall be available to the 
owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under said 
Development Plan . 

A copy of the Part Plan , showing the area of the said reservation , which is lapsed vide this order, 
is available in the office of the Commissioner, Solapur Municipal Corporation , during office hours on all 
working days for inspection of public for a period of one month . 

SCHEDULE 
Sr. No Mouje, Taluka, District Survey No./GatNo. Details of Lapsing of Reservation 
1 . Kasba- Solapur S. No. 139/1 Part 

" 60 mtrs. wide Development Plan Road " 
(New Gat No. 137/1 Part ) Area 780 sq.mtrs . 


This Order shall also be published onthe Government web- site at www.maharashtra.gov.in. ( कायदे 
व नियम ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. M. PAWAR, 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


चे 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१७१८/ ८ ९ ५/ प्र.क्र . २८४- अ/ १८ / नवि-१३/ २०१८. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम, ३७ वा) (यापुढे " उक्त अधिनियम" असा उल्लेख करण्यात आला आहे.) कलम ३१ (१) अन्वये सोलापूर 
महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना ( यापुढे " उक्त विकास योजना " असा उल्लेख केलेली) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१७०१/ २७३५/ प्र.क्र . ४१/ ०३ / नवि -१३ , दिनांक २८ ऑक्टोबर २००४ अन्वये मंजूर केली असून 

ती दिनांक 

१५ 

डिसेंबर २००४ पासून 
अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार सोबतच्या अनुसुचीमध्ये वर्णन केलेली कसबा, सोलापूर येथील सर्व्हे नंबर १३९/ २ ( नवीन गट क्रमांक 
१३७/२) क्षेत्र ८३३६ चौ.मी. ही जमीन ( यापुढे " उक्त जागा " असे संबोधिले आहे) ६० मीटर आणि १२ मीटर रुंदीच्या विकास योजना रस्त्याचे आखणीने 
बाधित होत आहे. ( यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, सोलापूर महानगरपालिकेने (यापुढे " उक्त महानगरपालिका" असे संबोधिले आहे) उक्त जागा, उक्त विकास योजना अमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत संपादन केलेली नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


५ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकाने उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त महानगरपालिकेवर दिनांक 
७ जानेवारी २०१५ रोजी खरेदी सूचना बजावून उक्त जागा , उक्त महानगरपालिकेने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याने ती विहित कालावधीमध्ये 
संपादित करण्यास कळविले होते; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये नोटीस बजाविल्यानंतरही, उक्त महानगरपालिकेने २४ महिन्यांच्या कालावधीत उक्त 
जागा संपादन केली नाही अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६ (४) अन्वये 
भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक ७ जानेवारी २०१७ पूर्वी प्रसिद्ध केली नाही; 

आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने उक्त जमिनीच्या मालकाने दाखल केलेली रिट याचिका क्रमांक १२४७२/२०१६ मध्ये दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले असून या अनुषंगाने उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण 
व्यपगत झाल्याबाबतची अधिसूचना निर्गमित करण्याबाबत शासनास आदेशित केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकरणी , मा . उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तसेच आयुक्त , सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर यांचा अहवाल 
प्राप्त झाल्यानंतर असे दिसून येते की, वरीलप्रमाणे उक्त महानगरपालिकेने विहित कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही अथवा उक्त जागा संपादन 
करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६ (४) अन्वये भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक ७ जानेवारी 
२०१७ पूर्वी प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधिनियाचे कलम १२७ (१) मधील तरतुदीनुसार जमीन मालकांची उक्त जागा , उक्त 
आरक्षणामधून मुक्त झाली असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन, उक्त विकास योजनेतील ६० मीटर आणि १२ मीटर 
रुंदीच्या विकास योजना रस्त्याचे आरक्षण खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसार अर्जदारांचे जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशा 
प्रकारे 

मुक्त झालेली उक्त जागा ही तिच्या जमीन मालकास उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भू वापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या 
विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणाचे व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 


व्यपगत झालेल्या आरक्षणाचा तपशील 


मौजे, तालुका व जिल्हा 

कसबा, सोलापूर 


१ 


सर्वे नंबर १३९ / २ 
( नवीन गट क्रमांक १३७/२) 


६० मीटर आणि १२ मीटर रुंदीच्या विकास योजना 
रस्ता क्षेत्र ८३३६ चौ.मी. 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम) या वेबसाइटवरदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . म . पवार , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 

Urban Development Department, 
4th Floor, Mantralaya , Mumbai 400 032 . 

Dated : 24th October 2018. 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No.TPS- 1718 /895 /C.R.284 -A / 18 /UD - 13/2018. — Whereas the Government in Urban Development 
Department vide Notification, No.TPS - 1701/ 2735 / C.R. No. 41 /03/ UD- 13, dated 28th October 2004 
approved the Revised Development Plan of Solapur Municipal Corporation (hereinafter referred to as 
" the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 
1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act") and the same has 
come into force with effect from 15th December 2004 ; 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १९४० 


And whereas, as per the said Development Plan , the land bearing S. No. 139/2 (New Gat No. 137/2 ) 
of Kasba - Solapur, area admeasuring about 8336 sq.mtrs . more particularly described in the Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as “ the said land”) is reserved for 60 mtrs . and 12 mtrs . wide 
Development Plan Road (hereinafter referred to as “ the said Reservation ”); 

And whereas, the said land has not been acquired by the Solapur Municipal Corporation (hereinafter 
referred to as " the said Municipal Corporation ") within ten years from the date on which the said 
Development Plan came into force ; 

And whereas, the Owners of the said land had served a notice dated 7th January 2015 under sub 
Section ( 1) of Section 127 of the said Act to the said Municipal Corporation , being the Planning Authority , 
informing that the said land has to be acquired by the said Municipal Corporation , within the stipulated 
period ; 

And whereas even after service of the said Notice as aforesaid , the said land has neither been 
acquired , nor the notification of land acquisition required under Section 126 (4 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 has been published within a period of 24 months from the date of the 
service of said Notice ; 

And whereas the Hon ble High Court of Judicature of Bombay, in Writ Petition No. 12472 of 2016 
filed by the owner of the said land , vide its order dated 27th February 2018 has held that the said 
Reservation on the said land stands lapsed and directed the State Govemment to notify the lapsing of 
the said Reservation on the said land ; 

And whereas after receiving the Hon . High Court Order and after receving the report of the 
Commissioner, Solapur Municipal Corporation , Solapur, it is observed that the said land has neither been 
acquired by the said Municipal Corporation , nor the notification of land acquisition required under Section 
126 (4 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 has been published before dated 7th 
January 2017 and hence whereas, in consequence thereof, the Govemment of Maharashtra is of opinion 
that the said reservation upto extent of the said land, stands lapsed as per the provisions of Section 127 
( 1) of the said Act; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -Sections ( 2 ) of Section 127 of the said 
Act and of all other powers enabling it in that behalf, the Government ofMaharashtra hereby notifies that 
the reservation on the said land for 60 mtrs . and 12 mtrs . wide “Development Plan Road” as specified 
in the said Development Plan , as specified in the schedule below stands the said land shall be available 
to the owner for the purpose of development as otherwise permissible in the case of adjacent land under 
said Development Plan . 

A copy of the Part Plan , showing the area of the said reservation , which is lapsed vide this order, 
is available in the office of the Commissioner, Solapur Municipal Corporation , during office hours on all 
working days for inspection of public for a period of one month . 

SCHEDULE 
Sr. No Mouje , Taluka, District Survey No./Gat No. Details of Lapsing of Reservation 
1 . Kasba - Solapur 

S. No. 139/2 

"60 mtrs . and 12 mtrs . wide Development 
(New Gat No. 137/2 Plan Road” Area 8336 sq.mtrs . 


This Order shall also be published on the Government web - site atwww.maharashtra.gov.in . (oryd 
q fyn ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


७ 


पोलीस उपआयुक्त वाहतूक यांजकडून 


आदेश 


- 


२७ 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक /६७/ २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१ ९ ६/ ८७१/ सीआर -३७/ टीआरए -२ , दिनांक सप्टेंबर १९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा, कलम ११५, ११६ (१) (ए ) ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी , अशोक मोराळे, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने (उदा. फायरब्रिगेड , पोलीस 
वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध 
रद्द समजण्यात येतील . 

वानवडी वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
जांभुळकर चौकातून एसआरपीएफकडे जाणाऱ्या रोडवर १०० मीटर अंतरापर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा नो - पार्किंग करण्यात येत आहे. 


अशोक मोराळे, 


पोलीस उपआयुक्त , 


पुणे, ७ ऑगस्ट २०१८. 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


आदेश 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक / ६४/ २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९ ६/ ८७१/ सीआर -३७/टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा , कलम ११५, ११६ (१) ( ए) ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी , शेषराव सुर्यवंशी, पोलीस उपआयुक्त , मुख्यालय -२ , अतिरिक्त कार्यभार , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील 
वाहने ( उदा. फायरब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी 
यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बध रद्द समजण्यात येतील. 

हडपसर वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
द आर्बिस स्कूल , केशवनगर या शाळेच्या प्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूस ५० मीटर अंतरापर्यंत नो - पार्किंग करण्यात येत आहे. 


शेषराव सुर्यवंशी, 

पोलीस उपआयुक्त , मुख्यालय-२ , 
अतिरिक्त कार्यभार , वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे. 


पुणे, २७ जुलै २०१८ . 


- 


आदेश 


क्रमांक पोउआ / वाहतूक / ७० / २०१८. ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९ ६/ ८७१/सीआर-३७/टीआरए-२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा, कलम ११५ , ११६ (१) (ए) ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी, अशोक मोराळे, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायरब्रिगेड, पोलीस 
वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध 
रद्द समजण्यात येतील . 

शिवाजीनगर वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
सकाळ अॅग्रो ऑफिस ते दळवी हॉस्पिटल दरम्यान समांतर पार्किंग व दळवी हॉस्पिटल ते कलाकृती टेक्सटाईल्सपर्यंत रोडच्या पश्चिम 
बाजूस फक्त दुचाकी वाहनांकरिता पार्किंग करण्यात येत आहे . 


अशोक मोराळे, 


पोलीस उपआयुक्त , 


पुणे , ७ ऑगस्ट २०१८. 


वाहतूक शाखा , पुणे शहर, पुणे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , 


शके १ ९ ४० 


आदेश 


- 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक / ७९/ २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६/८७१/सीआर-३७ /टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा, कलम ११५, ११६ (१) (ए) ( बी ), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी, तेजस्वी सातपुते, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायरब्रिगेड, 
पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले 
निबंध रद्द समजण्यात येतील. 


कोरेगाव पार्क वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 


घोरपडी रेल्वे गेटकडून आर्मी गेटकडे जाणाऱ्या वाहनांना प्रवेश देण्यात येत असून ए.बी.सी. फार्म चौकाकडून आर्मी गेटकडे येणाऱ्या वाहनांना 
नो एन्ट्री व आर्मी गेटकडून ए.बी.सी. फार्म चौकाकडे येणाऱ्या वाहनांना उजवीकडे वळण्यास बंदी करणेत येत आहे. 


तेजस्वी सातपुते, 
पोलीस उपआयुक्त , 


पुणे , २० सप्टेंबर २०१८. 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


. 


आदेश 


२७ 


क्रमांक पोउआ / वाहतूक / ८० / २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९ ६/ ८७१/सीआर -३७/टीआरए -२ , दिनांक सप्टेंबर 

१९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा, कलम ११५ , ११६ (१) (ए) ( बी ), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी , तेजस्वी सातपुते , पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायरब्रिगेड , 
पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले 
निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 


- 


कोरेगाव पार्क वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 


अ.क्र . 


रस्त्याचे नाव 


निबंध 


१ 


कोरेगाव पार्क चौक 


कोरेगाव पार्क चौकामध्ये नॉर्थ मेन रोडकडून महात्मा गांधी जंक्शनकडे उजवीकडे वळण्यास 
बंदी. 


२ 


ताडीगुत्ता चौक 


ताडीगुत्ता चौकामध्ये गणपत बुधाजी पिंगळे पथावरून पासपोर्ट ऑफिसकडे उजवीकडे वळण्यास 
बंदी. 


३ 


ब्लॉसम सोसायटी समोरील रस्ता 
( लेन नं . ७ नॉर्थ मेन रोड ). 


मदारी समाज महासंघ रिक्षा स्टँड ते ब्लॉसम सोसायटी कंम्पाउंड वॉल कॉर्नरपर्यंत दक्षिणेस 
नो - पार्किंग व उत्तरेस समांतर पार्किंग, 


४ 


जहाँगीर चौक 


मंगलदास चौकाकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी जहाँगीर चौकात नो यू टर्न व सदरच्या वाहनांसाठी 
एस.एस.पी.एम. कॉलेज समोरील पंक्चरमधून यू टर्न. 


तेजस्वी सातपुते , 

पोलीस उपआयुक्त , 
वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे. 


पुणे, २ ऑक्टोबर २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


९ 


आदेश 


क्रमांक पोउआ/ वाहतूक/ ८१/ २०१८. ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६/ ८७१/सीआर -३७/टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा , कलम ११५, ११६ (१) (ए) (बी ), ११६ (४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी , तेजस्वी सातपुते , पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायरब्रिगेड , 
पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले 
निर्बंध रद्द समजण्यात येतील. 

कोरेगाव पार्क वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
रस्त्याचे नाव 

निबंध 
मॅक्समुलर भवन रोड 

मॅक्समुलर भवनाच्या पश्चिमेस नो- पार्किंग व पूर्वेस समांतर पार्किंग 
नारंगी बाग रोड 

रोडचे पश्चिमेस समांतर पार्किंग व पूर्वेस नो - पार्किंग 
बोट क्लब रोड ( श्रीमान चौक रोडचे दक्षिणेस नो - पार्किंग व उत्तरेस समांतर पार्किंग 
ते हॉटेल सिटी पॉइंटपर्यंत ). 
नेलर रोड ( हॉटेल ओकवुड ते सुयोग प्लॅटिनम टॉवर ते जश्नमहेल सोसायटीपर्यंत दोन्ही बाजूस नो- पार्किंग , जश्नमहेल सोसायटी 
रेल्वे कंम्पाउंड . 

ते रेल्वे कंम्पाउंडपर्यंत पश्चिमेस समांतर पार्किंग व पूर्वेस नो पार्किंग . 


अ.क्र . 


२ 

३ 


४ 


तेजस्वी सातपुते , 
पोलीस उपआयुक्त , 


पुणे , २ ऑक्टोबर २०१८. 


वाहतूक शाखा , पुणे शहर, पुणे . 


आदेश 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक /८२/ २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६/ ८७१/सीआर-३७ /टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा, कलम ११५, ११६ (१) (ए) ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी, तेजस्वी सातपुते, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायरब्रिगेड , 
पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले 
निबंध रद्द समजण्यात येतील. 

कोरेगाव पार्क वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
रस्त्याचे नाव 

निबंध 
नॅथन रोड 

रोडचे पूर्वेस समांतर पार्किंग व पश्चिमेस नो - पार्किंग 
श्रीमान चौक ते कोरेगाव पार्क दोन्ही 

बाजूस 

नो - पार्किंग व श्रीमान चौक ते कोरेगाव पार्क चौक पर्यंतची वाहतूक एकेरी करणेत 
चौक . 

येत आहे . 
अर्जुन मनसुखानी पथ 

रेल्वे कंम्पाउंड ते 

साधु वासवानी 

पूल संपेपर्यंत वन व साधु वासवानी पुलावरून यू 

टर्न घेण्यास 
बंदी. 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


वे 


४ 


लेन नंबर ई 


दोन्ही बाजूस 

नो - पार्किंग 


तेजस्वी सातपुते , 
पोलीस उपआयुक्त , 


पुणे , २ ऑक्टोबर २०१८. 


वाहतूक शाखा , पुणे शहर, पुणे. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , 


शके १ ९ ४० 


आदेश 


२७ 


. 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक / ८३/ २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६/ ८७१/ सीआर-३७/टीआरए -२ , दिनांक सप्टेंबर 

१९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा , कलम ११५, ११६ (१) (ए) ( बी), ११६ ( ४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी , तेजस्वी सातपुते, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा , पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायरब्रिगेड , 
पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले 
निबंध रद्द समजण्यात येतील. 


कोरेगाव पार्क वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 


अ.क्र . 


रस्त्याचे नाव 


निबंध 


१ 


लेन नंबर ५ 


पश्चिमेस नो - पार्किंग व पूर्वेस समांतर पार्किंग 
पूर्वेस समांतर पार्किंग व पश्चिमेस नो - पार्किंग 


२ 


लेन नंबर ६ 


लेन नंबर ८ 


उत्तरेस नो - पार्किंग व दक्षिणेस समांतर पार्किंग 


mm 


30 


पी -१, पी -२ पार्किंग 


पासपोर्ट ऑफिस ते गंगा ऑर्चिड 
सोसायटी. 


तेजस्वी सातपुते , 
पोलीस उपआयुक्त, 


- 


पुणे , २ ऑक्टोबर २०१८ . 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे. 


आदेश 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक/ ५३/ २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६/८७१/ सीआर-३७/टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा , कलम ११५, ११६ (१) (ए) ( बी ), ११६ (४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी, अशोक मोराळे, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायरब्रिगेड , पोलीस 
वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध 
रद्द समजण्यात येतील . 


. 


कोथरूड वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 


न्यू डीपी रोडवरील हॉटेल ऋगवेदशेजारी लेनमधील कांचनबिल्वा सोसायटी ते निसर्गसुंदर सोसायटी रोडवर दुचाकी वाहनांसाठी पी -१ , 
पी -२ व चारचाकी वाहनांसाठी समांतर पार्किंग करणेत येत आहे . 


अशोक मोराळे , 


पोलीस उपआयुक्त, 


पुणे, २७ जून २०१८ . 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे. 


आदेश 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक / ५४ / २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६/८७१/सीआर-३७/टीआरए-२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा , कलम ११५, ११६ ( १) (ए) ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


११ 


विचार करून मी , अशोक मोराळे, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायरब्रिगेड, पोलीस 
वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध 
रद्द समजण्यात येतील . 


कोथरूड वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
पुतळा चौक ते शिवाजी पुतळा चौकापर्यंतच्या रोडवर पी -१ , पी -२ करण्यात येत आहे. 


( १ ) कर्वे 


( २) भेलकेनगर सर्कल ते आत्रेय सोसायटी कॉर्नरपर्यंत दुचाकी वाहनांना दुतर्फा पार्किंग व ट्रक , बस, कार , टेम्पो व मोठ्या जड वाहनांना नो 

पार्किंग करण्यात येत आहे. 


( ३) सुतार दवाखान्याच्या मुख्य गेटचे डावे व उजवे बाजूस २० मीटर तसेच सिंपली साऊत हॉटेल ते तन्मय ज्वेलर्स या दरम्यान नो - पार्किंग 

करण्यात येत आहे. 


अशोक मोराळे, 


पोलीस उपआयुक्त, 


पुणे, २७ जून २०१८ . 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


आदेश 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक / ५५/ २०१८. ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९ ६/ ८७१/सीआर-३७ / टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा, कलम ११५ , ११६ (१) (ए ) ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी, अशोक मोराळे, पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायरब्रिगेड, पोलीस 
वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध 
रद्द समजण्यात येतील . 


. 


कोथरूड वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 


( १) शांतीबन सोसायटी गणेश मंदिर ते पूजा पार्क चौक दरम्यान रस्त्यावर पी -१, पी -२ पार्किंग करणेत येत आहे. 
( २) परमहंसनगर, लेन नंबर १३, सहकारवृंद श्रीगणेशकृपा सोसायटी चौक ते विठ्ठलललिता बंगला या दरम्यान रस्त्यावर पी -१, पी -२ पार्किंग 

करणेत येत आहे. 


(३) डावी भुसारी कुशल पार्क सोसायटीजवळील पृथ्वी सोसायटी ते सह्याद्री प्लोरा सोसायटी दरम्यान रस्त्यावर पी -१, पी -२ पार्किंग करणेत 

येत आहे . 


( ४ ) मेडी कॉर्नर , पौड रोड , मुख्य रस्ता ते मालविका सोसायटी दरम्यान रस्त्यावर पी -१ , पी -२ पार्किंग करणेत येत आहे. 
( ५) कचरा डेपो शेजारील इंदिरा शंकरनगरी ते राहुल टॉवर सोसायटी या दरम्यान रस्त्यावर पी -१ , पी -२ पार्किंग करणेत येत आहे. 
( ६ ) सहजानंद सोसायटी चौक ते महात्मा सोसायटी मुख्य गेट या रस्त्यावर पी -१, पी -२ पार्किंग करणेत येत आहे . 
( ७) कोथरूड पीएमटी डेपो मुख्य चौक ते उजवी भुसारी मारुती/हनुमान मंदिर या रस्त्यावर पी -१, पी -२ पार्किंग करणेत येत आहे. 


- 


अशोक मोराळे , 


पोलीस उपआयुक्त , 


पुणे, २७ जून २०१८ . 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , 


शके १ ९ ४० 


आदेश 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक/ ७७ / २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६ / ८७१/ सीआर-३७/टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा , कलम ११५ , ११६ (१ ) (ए) ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी , तेजस्वी सातपुते, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायरब्रिगेड , 
पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले 
निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 


चतुशृंगी वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
गुलमोहर पार्क हाउसिंग सोसायटी , लेन नंबर १ वर आय.टी.आय. रोडपासून सर्व्हे नंबर १३२ , प्लॉट नंबर २८ , डोंगरे सुमन बंगल्यापर्यंत व लेन 
नंबर २ वर आय.टी.आय. रोडपासून सर्व्हे नंबर १३२/२ , प्लॉट नंबर २२ , शिंदे डेव्हलपर्सपर्यंत नो- पार्किंग करण्यात येत आहे. 

तेजस्वी सातपुते , 

पोलीस उपआयुक्त , 
पुणे , १४ सप्टेंबर २०१८ . 

वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


आदेश 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक/ ७८ / २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१ ९ ६/ ८७१ /सीआर -३७/टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा , कलम ११५ , ११६ (१ ) (ए) ( बी) , ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी , तेजस्वी सातपुते , पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायरब्रिगेड, 
पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले 
निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 

दत्तवाडी वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
(१) नाथ पै चौकापासून राजेंद्रनगर लेनकडे जाणाऱ्या रोडवरती दोन्ही बाजूस २० मीटर अंतरावरती नो- पार्किंग , नो- हॉल्टिंग करण्यात येत आहे . 
(२) नाथ पै चौकाकडून दत्तवाडीकडे जाताना पिंपळाच्या झाडापासून ते स्टेट बँकेसमोरील शौचालयापर्यंत २० मीटर अंतरावर नो - पार्किंग , नो 

हॉल्टिंग करण्यात येत आहे. 


तेजस्वी सातपुते , 
पोलीस उपआयुक्त , 


पुणे , १४ सप्टेंबर २०१८ . 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


आदेश 


२७ 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक /८४/ २०१८. ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९ ६/ ८७१/सीआर-३७/टीआरए -२ , दिनांक सप्टेंबर 

१ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा , कलम ११५, ११६ (१) ( ए) ( बी ), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी , तेजस्वी सातपुते , पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा , पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायरब्रिगेड , 
पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले 
निर्बंध रद्द समजण्यात येतील. 

दत्तवाडी वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
सिमर अॅन्ड शाईन सहकारी हाउसिंग सोसायटीचे गेट समोरील मेन रोडवरती गेटच्या दोन्ही बाजूस १५ मीटर अंतरापर्यंत नो - पार्किंग , नो - हॉल्टिंग 
करण्यात येत आहे. 


तेजस्वी सातपुते , 
पोलीस उपआयुक्त , 


पुणे , १३ ऑक्टोबर २०१८. 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


१३ 


आदेश 


क्रमांक पोउआ / वाहतूक /८५/ २०१८. ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे , त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९ ६/८७१/सीआर-३७ /टीआरए-२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा, कलम ११५, ११६ (१) (ए) ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
विचार करून मी, तेजस्वी सातपुते, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायरब्रिगेड, 
पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले 
निबंध रद्द समजण्यात येतील. 

चतुशृंगी वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
सेनापती बापट रोड लगत सेनापती बापट रोड ते शिवाजी हाउसिंग व बहिरटवाडी कडे जाणारे रस्त्यावर पॅव्हेलियन मॉल समोर गेट नंबर ३ 
ते गेट नंबर ४ असे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस नो - पार्किंग करणेत येत आहे. 

तेजस्वी सातपुते , 


पोलीस उपआयुक्त , 


- 


पुणे, १३ ऑक्टोबर २०१८ . 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


- 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

जाहीर नोटीस 

( झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची पूर्वसूचना) 
जावक क्रमांक झोपुप्रा / सप्रा-१ / झोपुआ / ५१९ ७/ २०१८ . ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम , १९ ७१ 
( प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे " उक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे.) चे कलम ३ अ (१) (२) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने, 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो -२००४/प्र.क्र .-२१३/ झोपसु -१, दिनांक ३० 
जून २००५ अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी -चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमत : प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे पुनर्वसनाचा प्रस्ताव दाखल झालेला आहे. प्रस्तावाच्या अनुषंगाने तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांनी सि.स.नं. ३३७, डाळवाला प्लॉट , घोरपडे पेठ , पुणे या जागेवरील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून उक्त 
अधिनियमातील तरतुदीनुसार झोपडीधारकांची प्राथमिक पात्रता यादी दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ रोजी निश्चित केलेली आहे. तसेच तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी 
तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी झोपडीधारकांची अंतिम पात्रता यादी निश्चित 
केली आहे. उपरोक्त जमिनीवर एकूण १२९ झोपडीधारक असून त्यापैकी पात्र निवासी ६३, पात्र बिगरनिवासी १८ तर दिनांक ९ ऑक्टोबर २०११ 
रोजीच्या पुरवणी पात्रता यादीतील ०८ पात्र निवासी असे एकूण ८ ९ झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरले आहेत. पात्र झोपडीधारकांपैकी ८ ९ 
झोपडीधारकांनी (१०० टक्के ) मे. डी. पी . असोसिएट्स यांना पुनर्वसन योजनेसाठी संमती दिली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी असलेने व ती सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, 
निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९ ७१ च्या कलम ४ अन्वये गलिच्छ वस्ती म्हणून घोषित केलेली अधिसूचना दिनांक १० नोव्हेंबर १९ ८३ रोजी 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र येथे प्रसिद्ध झालेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) अधिनियम ( सुधारणा), २०१७ मधील तरतूदी विचारात घेता 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करताना " कोणतीही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर यथाशिघ्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी , कोणत्याही 
जमिनीच्या बाबतीत, मग ती पूर्वी झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित झालेली असो किंवा नसो, व ज्या सामूहिक आर्थिक कार्यक्षेत्राचा अंतर्भाव करता 
येईल ती जमीन, झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले जाणे समर्थनीय ठरविणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्याची खात्री पटल्यावर , 
कोणतीही सार्वजनिक प्राधिकरण किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियमित केलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये गठीत केलेल्या राज्य शासनाच्या स्थानिक 
संस्था यासह जमीन मालकांना ३० दिवसांची नोटीस आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे 
आणि त्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत अशी जमीन झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करील " असे नमूद केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या नोटिसीद्वारे सोबत अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १ ९ ७१ 
चे कलम ३ - क नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


९ 


- 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १९ ४० 


त्याअर्थी, या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्राचे जमीन मालक अथवा मालकी हक्क प्राप्त असलेल्या व्यक्ती / संस्था यांना, त्यांच्या ज्या काही सूचना / 
हरकती असतील त्या ३० दिवसांचे आत सादर करण्यास फर्माविण्यात येत आहे. अशा सूचना व हरकती विचारात घेऊन या प्रकरणी ४५ दिवसांचे 
आत हे क्षेत्र उक्त कलमाखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचेमार्फत घेण्यात येईल ; 

अनुसूची 
जमिनीचा तपशील क्षेत्र ( चौ.मी. ) 

चतु: सीमा 

विकसकाचे नाव व संपूर्ण पत्ता 
पूर्वेस - सि.स.नं. ३३५ 

मे . डी . पी . असोसिएट्स , 
डाळवाला प्लॉट , 

पश्चिमेस - रस्ता 

२१/१०, अक्षर सोसायटी, तावरे कॉलनी, 
घोरपडे पेठ, पुणे 

उत्तरेस - सि.स.नं. ३३८ - ब / २ व 

अरण्येश्वर , पुणे. 
सि.स.नं. ३४३. 
दक्षिणेस - सि.स.नं. ३३२ 


सि.स.नं. ३३७, 


१६७२.२ चौ.मी. 


सदरची नोटीस ही माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या शिक्क्यासह देण्यात आली. 


पांडुरंग पोले , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे. 


पुणे, १ नोव्हेंबर २०१८ . 


अध्यक्षा, कराड नगरपरिषद , कराड यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये सूचना 

क्रमांक नपा/ कावि /६०२०१८००००५२६७ / २०१८. कराड शहर वाढीव भागाचा विकास आराखडा नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय 
क्रमांक टीपीएस -१९ १६ / ५८/ प्र.क्र . ५७४ / १६ /वियो-मंजुरी/ नवि -१३ , दिनांक ५ जून २०१७ ने अंशत: मंजूर झालेला आहे. (यापुढे उक्त विकास 
योजना असे उल्लेखिलेली) आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक २४ " पार्किंग " व आरक्षण क्रमांक २५ " हॉकर्स झोन" ही 
आरक्षणे प्रस्तावित करणेत आलेली आहेत . 

आणि त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक २४ " पार्किंग" व आरक्षण क्रमांक २५ " हॉकर्स झोन " रद्द करणेबाबतचा (यापुढे 
उक्त फेरबदल असे उल्लेखिलेला) निर्णय कराड नगरपरिषदेच्या मा . जनरल कमेटी ठराव क्रमांक २/५७, दिनांक ८ जून २०१८ अन्वये घेतला 
आहे. 


त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक २४ " पार्किंग" व आरक्षण क्रमांक २५ "हॉकर्स झोन " रद्द करणेबाबतचा फेरबदल करणेसंबंधी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविणेसाठी सदरची सूचना प्रसिद्ध 
करणेत येत आहे . उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांचे अवलोकनार्थ कराड नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये ठेवणेत आला आहे. तरी 
नागरिकांनी याबाबतच्या लेखी सूचना/ हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये व स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये त्यापैकी ज्यामध्ये शेवटी प्रसिद्ध 
होईल त्या तारखेला ३० ( तीस) दिवसांचे आत कराड नगरपरिषदेमध्ये सादर कराव्यात . 

सौ . रोहिणी उमेश शिंदे, 


अध्यक्षा , 
कराड नगरपरिषद , कराड. 


कराड , १ नोव्हेंबर २०१८ . 


, 


BY PRESIDENT KARAD MUNICIPAL COUNCIL , KARAD 
Notice under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No. NP /60201800005267 /2018. — Government ofMaharashtra Urban Development Department vide 
notification No. TPS - 1916/ 58 /CR- 574/ 16 / UD- 13/ DP Sanction/UD-13, dated 5th June 2017 has Partly 
sanctioned the extended Area Development Plan of Karad under Section 31 ( 1 ) of the Government of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , ("herein after referred as " the said Development 
Plan " ). And where as , in the said Development Plan , Reservation No. 24 Parking and Reservation 
No. 25 Hookers Zone are Proposed. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


१५ 


And therefore , theMunicipal Council decided to Delete Reservation No. 24 Parking and Reservation 
No. 25 Hookers Zone (herein after referred as the said minor modification) under Karad Municipal Council 
General Body Resolution No. 02/57 , dated 8th June 2018. 

Therefore , present public notice is being published for inviting the suggestion /objections of public 
under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , for to delete the Reservation 
No. 24 , Parking and Reservation No. 25 Hookers Zone . The Plan showing the said is kept in the office 
of Karad Municipal Council for inspection of Public . The suggestions/ objections should be submitted to 
Karad Municpal Council, in writing within 30 days from the date of publication these notice in Maharashtra 
GovernmentGazette and in local news papers whichever in latter. 


ROHINI UMESH SHINDE , 

President , 
Karad Municipal Council, Karad. 


Karad , 1st November 2018 . 


कराड नगरपरिषद , कराड 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 


१ ९ ६६ 


चे 


कलम ३७ 

अन्वये 

सूचना 


क्रमांक नपा/ कावि /६०२०१८००००५१७९/ २०१८. कराड शहर वाढीव भागाचा विकास आराखडा नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय 
क्रमांक टीपीएस -१९ १६/ ५८ / प्र.क्र . ५७४ / १६/वियो-मंजुरी/ नवि-१३ , दिनांक ५ जून २०१७ ने अंशत : मंजूर झालेला आहे . ( यापुढे उक्त विकास 
योजना असे उल्लेखिलेली) आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ३३ " खेळाचे मैदान " हे आरक्षण प्रस्तावित करणेत आलेले 
आहे . 


आणि त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ३३ " खेळाचे मैदान " या आरक्षणामधून सर्व्हे नंबर २९ ८ चा पश्चिमेकडील भाग 
वगळणेबाबतचा (यापुढे उक्त फेरबदल असे उल्लेखिलेला) निर्णय कराड नगरपरिषदेच्या मा . जनरल कमेटी ठराव क्रमांक २/ ५९, दिनांक ८ जून 
२०१८ अन्वये घेतला आहे . 


त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील " आरक्षण क्रमांक ३३ खेळाचे मैदान " या आरक्षणामधून सर्वे नंबर २९ ८ चा पश्चिमेकडील भाग वगळणेबाबतचा 
फेरबदल करणेसंबंधी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविणेसाठी 
सदरची सूचना 

प्रसिद्ध करणेत येत आहे. उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांचे अवलोकनार्थ कराड नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये ठेवणेत 
आला आहे. तरी नागरिकांनी याबाबतच्या लेखी सूचना/ हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये व स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये त्यापैकी ज्यामध्ये 
शेवटी प्रसिद्ध होईल त्या तारखेला ३० (तीस) दिवसांचे आत कराड नगरपरिषदेमध्ये सादर कराव्यात. 


सौ . रोहिणी उमेश शिंदे, 


अध्यक्षा, 


कराड , २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


कराड नगरपरिषद , कराड. 


- 


Karad Municipal Council , Karad 
Notice under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. NP /60201800005179 /2018. — Government of Maharashtra Urban Development Department vide 
notification No. TPS - 1916 /58 / CR -574 / 16 /UD - 13 /DP Sanction /UD - 13 , dated 5th June 2017 has Partly 
sanctioned the extended Area Development Plan of Karad under Section 31 ( 1) of the Government of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , (herein after referred as " the said Development 
Plan " ) . And where as , in the said Development Plan , Reservation No. 33 “ Play Ground” is Proposed . 

And therefore , the Municipal Council decided to Delete the West Side Portion of Survey No. 298 
form Reservation No. 33 “ Play Ground” (here in after referred as the said minor modification ) under Karad 
Municipal Council General Body Resolution No. 02/59 , dated 8th June 2018 . 

Therefore , present public notice is being published for inviting the suggestion /objections of public 
under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , for to delete the West Side 
Portion of Survey No. 298 from Reservation No. 33 “ Play Ground” . The Plan showing the said is kept in 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ 


३० , शके १ ९ ४० 


- 


the office of Karad Municipal Council for inspection of Public . The suggestions/objections should be 
submitted to Karad Municpal Council, in writing within 30 days from the date of publication these notice 
in Maharashtra Government Gazette and in localnews papers whichever in latter. 


ROHINI UMESH SHINDE , 

President , 
Karad Municipal Council, Karad . 


Karad , 26th October 2018. 


कराड नगरपरिषद , कराड 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये सूचना 

क्रमांक नपा / कावि / ६०२०१८००००५२७० / २०१८. कराड शहर वाढीव भागाचा विकास आराखडा नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय 
क्रमांक टीपीएस -१९ १६/ ५८ / प्र.क्र . ५७४/ १६/ वियो -मंजुरी/ नवि -१३, दिनांक ५ जून २०१७ ने अंशत : मंजूर झालेला आहे. (यापुढे उक्त विकास 
योजना असे उल्लेखिलेली) आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ३ " खेळाचे मैदान " व आरक्षण क्रमांक ४ " प्राथमिक शाळा " 
हि आरक्षणे प्रस्तावित करणेत आलेली आहेत . 

आणि त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ३ " खेळाचे मैदान " व आरक्षण क्रमांक ४ " प्राथमिक शाळा " रद्द करणेबाबतचा 
( यापुढे उक्त फेरबदल असे उल्लेखिलेला) निर्णय कराड नगरपरिषदेच्या मा . जनरल कमेटी ठराव क्रमांक २/५८ , दिनांक ८ जून २०१८ अन्वये 
घेतला आहे. 

त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक 3 " खेळाचे मैदान " व आरक्षण क्रमांक ४ " प्राथमिक शाळा" रद्द करणेबाबतचा फेरबदल 
करणेसंबंधी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविणेसाठी सदरची 
सूचना प्रसिद्ध करणेत येत आहे. उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांचे अवलोकनार्थ कराड नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये ठेवणेत आला 
आहे . तरी नागरिकांनी याबाबतच्या लेखी सूचना / हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये व स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये त्यापैकी ज्यामध्ये 
शेवटी प्रसिद्ध होईल त्या तारखेला ३० (तीस ) दिवसांचे आत कराड नगरपरिषदेमध्ये सादर कराव्यात . 

सौ . रोहिणी उमेश शिंदे, 


अध्यक्षा , 


कराड , १ नोव्हेंबर २०१८ . 


कराड नगरपरिषद , कराड . 


- 


Karad Municipal Council , Karad 
Notice under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. NP/60201800005270 /2018. — Government ofMaharashtra Urban Development Department vide 
Notification No. TPS - 1916/ 58/CR- 574/16/ UD- 13/ DP Sanction/ UD- 13, dated 5th June 2017 has Partly 
sanctioned the extended Area Development Plan of Karad under Section 31 ( 1) of the Government of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , (“ herein after referred as the said Development 
Plan "). And whereas , in the said Development Plan , Reservation No. 3 “ Play Ground ” and Reservation 
No. 4 “ Primary School ” are Proposed . 

And therefore , the Municipal Council decided to Delete Reservation No. 3 “ Play Ground ” and 
Reservation No. 4 “ Primary School” (here in after referred as the said minor modification ) under Karad 
Municipal Council General Body Resolution No. 02/58 , dated 8th June 2018. 

Therefore , present public notice is being published for inviting the suggestion /objections of public 
under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , for to delete Reservation No. 3 
" Play Ground" and Reservation No. 4 " Primary School". The Plan showing the said is kept in the office 
of Karad Municipal Council for inspection of Public . The suggestions /objections should be submitted to 
Karad Municpal Council, in writing within 30 days from the date of publication these notice in Maharashtra 
GovernmentGazette and in local news papers whichever in latter. 


ROHINI UMESH SHINDE , 

President, 
Karad Municipal Council, Karad . 


Karad , 1st November 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५ - २१ , २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १९ ४० 


१७ 


कराड नगरपरिषद , कराड 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये सूचना 

क्रमांक नपा / कावि / ६०२०१८००००५२७३/२०१८. कराड शहर वाढीव भागाचा विकास आराखडा नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय 
क्रमांक टीपीएस -१ ९ १६/ ५८ / प्र.क्र . ५७४/१६/ वियो -मंजुरी/ नवि -१३ , दिनांक ५ जून २०१७ ने अंशत : मंजूर झालेला आहे. (यापुढे उक्त विकास 
योजना असे उल्लेखिलेली) आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ५ " व्हेजिटेबल मार्केट व शॉपींग सेंटर " हे आरक्षण प्रस्तावित 
करणेत आलेली आहेत . 


. 


आणि त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ५ " व्हेजिटेबल मार्केट व शॉपींग सेंटर " रद्द करणेबाबतचा (यापुढे उक्त फेरबदल 
असे उल्लेखिलेला) निर्णय कराड नगरपरिषदेच्या मा . जनरल कमेटी ठराव क्रमांक २/५६, दिनांक ८ जून २०१८ अन्वये घेतला आहे . 

त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ५ " व्हेजिटेबल मार्केट व शॉपींग सेंटर " रद्द करणेबाबतचा फेरबदल करणेसंबंधी महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविणेसाठी सदरची सूचना प्रसिद्ध करणेत येत 
आहे. उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांचे अवलोकनार्थ कराड नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये ठेवणेत आला आहे. तरी नागरिकांनी 
याबाबतच्या लेखी सूचना/ हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये व स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये त्यापैकी ज्यामध्ये शेवटी प्रसिद्ध होईल त्या 
तारखेला ३० (तीस ) दिवसांचे आत कराड नगरपरिषदेमध्ये सादर कराव्यात . 


सौ . रोहिणी उमेश शिंदे, 


अध्यक्षा, 
कराड नगरपरिषद , कराड. 


कराड , १ नोव्हेंबर २०१८ . 


- 


- 


Karad Municipal Council, Karad 
Notice under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. NP/60201800005273/ 2018. — Government ofMaharashtra Urban Development Department vide 
Notification No. TPS- 1916 /58 / CR -574 / 16 /UD - 13 /DP Sanction /UD - 13 , dated 5th June 2017 has Partly 
sanctioned the extended Area Development Plan of Karad under Section 31 ( 1) of the Government of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , (" herein after referred as the said Development 
Plan " ). And whereas , in the said Development Plan , Reservation No. 5 , “Vegetable Market and Shopping 
Centre” is Proposed. 

And therefore , the Municipal Council decided to Delete Reservation No. 5 , “Vegetable Market and 
Shopping Centre” (herein after referred as the said minor modification ) under Karad Municipal Council 
General Body Resolution No. 02/56 , dated 8th June 2018 . 

Therefore , present public notice is being published for inviting the suggestion /objections of public 
under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , for to delete the Reservation 

No. 5, “ Vegetable Market and Shopping Centre" . The Plan showing the said is kept in the office of Karad 
Municipal Council for inspection of Public . The suggestions/ objections should be submitted to Karad 
Municpal Council , in writing within 30 days from the date of publication these notice in Maharashtra 
GovernmentGazette and in local news papers whichever in latter. 


, 


ROHINI UMESH SHINDE , 


President, 
Karad Municipal Council, Karad . 


Karad , 1st November 2018 . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , 


शके १ ९ ४० 


महाराष्ट्र जमीन 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मह -२/ प्रशासन/ आरआर -१० ९ ८/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३ / म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) यांच्या कलम ४, पोट - कलम (१) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण , अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अंतिम अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक 
१४ ऑगस्ट २०१८ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट -कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम 
होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देणेत येत आहे की , मी उक्त मसुदा 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन . 

प्रारूप अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह-२/ प्रशासन / आरआर-१० ९ ८/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३/ म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४, पोट - कलम (१) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी, आण्णासाहेब चव्हाण , अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ पासून सांगली जिल्ह्याच्या, मौजे वांगी, तालुका कडेगाव या साजाचे नवीन तलाठी 
साजा पुनर्रचनेमध्ये दोन साजे निर्माण निर्माण केले असून नवीन निर्माण होणाऱ्या वांगी पूर्व या साजास स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सांगली जिल्ह्याच्या कडेगाव तालुक्यातील वांगी पूर्व या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर 
करीत आहे. 
नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण , स्मशान 

शानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील . 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील. 

अनुसूची 
जिल्हा सांगली , 

तालुका कडेगाव 

मूळ गट नंबर/ सर्व्हे नंबर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


वांगी पूर्व 


ते 


ते 


ते 


५५५ ७९९ , ८०१ ते १५८८, १६४३ २११२ , २११५ २२५० . 

५५४, ८००, १५८ ९ ते १६४२, २११३, २११४ , २२५१ ते ३२९ ३ व मूळ 


वांगी 


१ 


ते 


गावठाण. 


टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे - येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी, खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 

परिशिष्ट - अ 
मौजे वांगी, तालुका कडेगाव या साजाचे नवीन तलाठी साजा पुनर्रचनेमध्ये दोन साजे निर्माण केले असून नवीन निर्माण होणाऱ्या 

वांगी पूर्व या साजास स्वतंत्र महसूली गावाचा दर्जा देणेबाबत 
अ . क्र . माहितीचा प्रकार 

वाडीचे नवीन महसुली 
गावात रूपांतर झालेले 

शिल्लक क्षेत्र 


मूळ गाव 


मूळ गावचे 


गाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


नाव 


वांगी 


वांगी पूर्व 


वांगी 


२ 


१८ ९ ० 


६६ ९ 


१२२१ 


३ 


९ ८ ९ ५ 


३४ ९९ 


६३ ९ ६ 


कुटुंबाची संख्या 
लोकसंख्या 
एकूण गट नंबर, सर्व्हे नंबर/ वाडी नंबर इ. 
क्षेत्र ( हेक्टर आर) 


४ 


३८८८ 


२०२८ 


१८६० 


५ 


३६०५.०६ 


१७०४.४० 


१ ९ ००.६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


१ ९ 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


१ 


२ 


سه 


30 


५ 


६ 


६२६४.८६ 


३०७५.३७ 


३१८ ९ .४ ९ 


७ 


३१९ ४.३८ 


१६२३.०७ 


१५७१.३१ 


८ 


२८०.०१ 


११७.७२ 


१६२.२ ९ 


आकार (रुपये पै.) 
लागवडीलायक क्षेत्र 
बिगर लागवडीलायक क्षेत्र 
( अ) बिनआकारी अनऑक्युपाइड 

सरकारी जमीन . 
(ब ) गायरान जमिनीचे क्षेत्र ( गुरेचरण) 


९ 


२५.१० 


नाही 


२५.१० 


१० 


वन क्षेत्र 


६०.११ 


८.६० 


५१.४१ 


११ 


गावठाण क्षेत्र 


१७.९ १ 


नाही 


१७.९ १ 


१२ 


०.१३ 


०.०४ 


०.० ९ 


स्मशान/ दफन भूमी 
खळे 


१३ 


१४ 


सार्वजनिक रस्ते 


२७.५६ 


४.४४ 


२३.१२ 


१५ 


सार्वजनिक शाळा 


आहे 


आहे 


आहे 


१६ 


सार्वजनिक दवाखाने 


आहे 


०.०५ 


१७ 


पिण्याचे पाण्याची सोय 


आहे 


आहे 


आहे 


१८ 


ग्रामपंचायत 


आहे 


नाही 


आहे 


१ ९ 


३८८८ 


गावांना प्रत्यक्षात दिलेले गट नंबर/ 
सर्व्हे नंबर 


ते 


५५५ ते ७९९, ८०१ 
ते १५८८ , १६४३ ते 
२११२, २११५ ते 
२२५० . 


१ ते ५५४ , ८०० , 
१५८ ९ १६४२, 
२११३, २११४ , 
२२५१ ३२ ९ ३ 
व मूळ गावठाण . 


ते 


आण्णासाहेब चव्हाण , 
अपर जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, १४ ऑगस्ट २०१८ . 


By Additional Collector 
Maharashtra Land Revenue Code, 1966 


Notification 


No. RB- 2 /ADM /RR - 1098 /2018. — In exercise of the powers of the State Governmentunder the proviso 
to sub -section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLIof 1966 ), delegated 
to me by the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 / M -6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned persons who are going to be affected , as 
required by said sub -section (4 ) of the said Section 4 , 1, Annasaheb Chavan , Additional Collector of Sangli 
District hereby notify the effect from the 14th August 2018 and by this , the notice is issued that, I am going 
to consider that draft after dated 13th September 2018 . 


I ll consider all the objections and suggesstions , which will received to me before the prescribed 
date. 


Draft Notification 


No. RB - 2/ADM /RR - 1098 / 2018. - In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub - section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLIof 1966 ), delegated 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १९४० 


to meby the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 , I, Annasaheb Chavan , Additional Collector of Sangli District hereby, with effect from 
14th August 2018 constitute the New Village namely Wangi East out oforiginal Village Wangi of theKadegaon 
taluka of the Sangli District to be a village to be called Wangi East in the Kadegaon taluka of the said 
districthaving the limits specified in the schedule hereto appended . 


The residents of the new village Wangi East shall have right over assigned land of the residuary 
Wangi village for the purpose of grazing land, cremation ground and threshing floor for all public utility . 


" A right ofWay " on the existing roads is available to both the villages (new and residuary ) 


Schedule 
District Sangli, taluka Kadegaon 

Actual Gat/Survey Nos. Allotted to village 


Name of Village 


1 


2 


Note : 


Sr. No. 


2 


4 


2 


3 


Wangi East 

555 to 799 , 801 to 1588 , 1643 to 2112 , 2115 to 2250 
Wangi 

1 to 554 , 800 , 1589 to 1642, 2113 , 2114 , 2251 to 

3293 , Original Gavthan . 
A right of way on the existing roads is available to both the villages (new and residuary ). The 
residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility. 

Annexure - A 
Information about the Wangi under the Wangi East Village in taluka Kadegaon in 

the Sangli district to be converted in to village 
Factor Original Village New village after Remaining 

conversion of wadis Original 
in the village 

village 
3 

5 
Name 

Wangi Wangi East 

Wangi 
Number of families 

1890 669 

1221 
Population as ascertained 

9895 3499 

6396 
by the Tahsildar. 
Total Survery Nos . Pardi Nos. etc. 3888 

2028 

1860 
Area (Hectare Are ) 

3605.06 1704.40 

1900.66 
Assessment 

6264.86 3075.37 

3189.49 
Cultivable Area 

3194.38 1623.07 

1571.31 
Uncultivable Area 

280.01 117.72 

162.29 
(a ) Unassessed Unoccupied 

Govt. Land . 
( b ) Area of grazing lands i.e. 25.10 

No 

25.10 
Gurecharan 
Forests 

60.11 8.60 

51.42 
Gaothan area 

17.91 No 

17.91 
Burial Ground 

0.13 0.04 

0.09 
Threshing Floor 
Public Roads 

27.56 4.44 

23.12 
Public Schools 

Yes Yes 

Yes 
Public Dispensary 

0.05 


4 


5 
6 
7 

8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 
15 


16 


Yes 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


२१ 


Annexure - A - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


17 


Yes 


Yes 


Yes 


18 


Drinking Water 
(Available or Not) 
Village Panchayat 
Actual Gat Nos./Survey Nos. 
alloted to the villages. 


Yes 


Yes 


19 


3888 


No 
555 to 799,801 
to 1588 , 1643 to 
2112,2115 to 
2250. 


1 to 554,800 , 
1589 to 1642 , 
2113, 2114, 
2251 to 3293, 
Original Gavthan . 


ANNASAHEB CHAVAN , 
Additional Collector, Sangli. 


Sangli, 14th August 2018 . 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मह-२/ प्रशासन/ आरआर-११००/२०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ / म-६, दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) यांच्या कलम ४, पोट- कलम (१) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी, आण्णासाहेब चव्हाण , अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अंतिम अधिसूचना काढण्याचेयाद्वारे दिनांक 
१४ ऑगस्ट २०१८ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट - कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम 
होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देणेत येत आहे की , मी उक्त मसुदा 
दिनांक 

१३ 

सप्टेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील , त्या मी विचारात घेईन . 

प्रारूप अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह-२ / प्रशासन/ आरआर-११०० / २०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६ / ६३ ९ २३ /म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट - कलम (१) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी, आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी , सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ पासून सांगली जिल्ह्याच्या, मौजे पलूस, तालुका पलूस या साजाचे नवीन तलाठी साजा 
पुनर्रचनेमध्ये दोन साजे निर्माण निर्माण केले असून नवीन निर्माण होणाऱ्या पलूस -१ या साजास स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सांगली जिल्ह्याच्या पलूस तालुक्यातील पलूस -१ या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण, स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील. 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 

अनुसूची 
जिल्हा सांगली, तालुका पलूस 

मूळ गट नंबर/ सर्व्हे नंबर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


ते 


ते 


पलूस -१ 

५२७ २०६४ , २४७८ ३०८३ 
पलूस 

१ ते ५२६, २०६५ ते २४७७ 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे- येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 

स्मशानभूमी, खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , 


शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट - अ 
मौजे पलूस, तालुका पलूस या साजाचे नवीन तलाठी साजा पुनर्रचनेमध्ये दोन साजे निर्माण केले असून नवीन निर्माण होणाऱ्या 

पलूस -१ या साजास स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत 
अ . क्र . माहितीचा प्रकार 

वाडीचे नवीन महसुली 
गावात रूपांतर झालेले 

शिल्लक क्षेत्र 


मूळ गाव 


मूळ गावचे 


गाव 


१ 


२ 


३ 


oc 


५ 


नाव 


पलूस 


पलूस -१ 


पलूस 


५८१७ 


४२७६ 


१५४१ 


२ 

३ 


२६१६२ 


१५७३३ 


१०४२ ९ 


४ 


३०८३ 


२२४५ 


१२२२ 


कुटुंबाची संख्या 
लोकसंख्या 
एकूण गट नंबर , सर्व्हे नंबर/ वाडी नंबर इ. 
क्षेत्र ( हेक्टर आर) 
आकार ( रुपये पै .) 
लागवडीलायक क्षेत्र 


२७ ९ ३.०० 


१०९५.९ ४ 


१५७०.७८ 


५ 

६ 


९ ५ ९ २.६३ 


२६११.७० 


७०४१.८० 


७ 


२४३६.३९ 


९ १०.३२ 


१५२६.०७ 


८ 


बिगर लागवडीलायक क्षेत्र 


३३६३५१.०६ 


३१५७५२.७७ 


२०५९ ८.२ ९ 


( अ) बिनआकारी अनऑक्युपाइड 

सरकारी जमीन . 


( ब) गायरान जमिनीचे क्षेत्र ( गुरेचरण) 


१०.६० 


१०.६० 


१० 


वन क्षेत्र 


२७.०८ 


२७.०८ 


११ 


गावठाण क्षेत्र 


२६.०८ 


२६.०८ 


१२ 


०.५० 


०.४४ 


०.०६ 


स्मशान/ दफन भूमी 
खळे 


१३ 


१४ 


सार्वजनिक रस्ते 


२७.८५ 


१७.७४ 


१०.११ 


१५ 


सार्वजनिक शाळा 


२१.०१ 


२१.०१ 


१६ 


सार्वजनिक दवाखाने 


२.०० 


२.०० 


१७ 


पिण्याचे पाण्याची सोय 


०.१३.८५ 


०.१३.८५ 


०.०० 


१८ 


पलूस 


पलूस 


पलूस 


१ ९ 


ग्रामपंचायत 
गावांना प्रत्यक्षात दिलेले गट नंबर / 
सर्व्हे नंबर 


३०८३ 


५२७ 


ते 


२०६४, 


१ ते ५२६ , 


२४७८ 


ते 


३०८३. 


२०६५ 


ते 


२४७७. 


आण्णासाहेब चव्हाण , 


अपर जिल्हाधिकारी , सांगली. 


सांगली, १४ ऑगस्ट २०१८ . 


By Additional Collector 
Maharashtra Land Revenue Code, 1966 


Notification 


No. RB - 2 /ADM /RR - 1100 /2018. — In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub - section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLIof 1966 ), delegated 
to meby the Government Notification ,Revenue and Forests Department,No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned persons who are going to be affected , as 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


२३ 


required by said sub -section ( 4 ) of the said Section 4 , 1, Annasaheb Chavan , Additional Collector of Sangli 
District hereby notify the effect from the 14th August 2018 and by this , the notice is issued that, I am going 
to consider that draft after dated 13th September 2018 . 


I ll consider all the objections and suggesstions , which will received to me before the prescribed 
date . 


Draft Notification 


No. RB - 2/ ADM /RR - 1100 / 2018. — In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub -section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to me by Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 , I, Annasaheb Chavan , Additional Collector of Sangli District hereby, with effect from 
14th August 2018 constitute the New Village namely Palus- 1 out of original Village Palus of the Palus 
taluka of the Sangli District to be a village to be called Palus - 1 in the Palus taluka of the said district having 
the limits specified in the schedule hereto appended . 


The residents of the new village Palus - 1 shall have right over assigned land of the residuary Palus 
village for the purpose of grazing land, cremation ground and threshing floor for all public utility. 


" A right ofWay" on the existing roads is available to both the villages (new and residuary ) 


1 


Note : 


Schedule 

District Sangli , taluka Palus 
Name of Village 

Actual Gat/Survey Nos. Allotted to village 

2 
Palus- 1 

527 to 2064 , 2478 to 3083 . 
Palus 

1 to 526 , 2065 to 2477 . 
A right ofway on the existing roads is available to both the villages (new and residuary ) . The 
residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land, cremation ground and threshing floor for all public utility . 

Annexure - A 
Information about the Palus under the Palus - 1 Village in taluka Palus in 

the Sangli district to be converted in to village 
Factor Original Village New village after Remaining 

conversion ofwadis Original 
in the village 

village 


Sr. No. 


2 


3 


4 . 


5 


1 

1 


Palus - 1 


Palus 


2 


4276 


1541 


3 


15733 


10429 


4 


2245 


1222 


5 


1095.94 


1570.48 


6 


Name 

Palus 
Number of families 

5817 
Population as ascertained 

26162 
by the Tahsildar. 
Total Survery Nos. Pardi Nos . etc. 3083 
Area (Hectare Are ) 

2793.00 
Assessment 

9592.63 
Cultivable Area 

2436.39 
Uncultivable Area 

336351.06 
(a ) Unassessed Unoccupied 

Govt. Land. 
(b ) Area of grazing lands i.e. 10.60 

Gurecharan 


2611.70 


7041.80 


7 


910.32 


1526.07 


8 


315752.77 


20598.29 


9 


10.60 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १९ ४० 


Annexure - A - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


10 


Forests 


27.08 


27.08 


11 


Gaothan area 


26.08 


26.08 


12 


Burial Ground 


0.50 


0.44 


0.06 


13 


Threshing Floor 


14 


Public Roads 


27.85 


17.74 


10.11 


15 


Public Schools 


21.01 


21.01 


16 


2.00 


2.00 


।।। 


17 


0.13.85 


0.13.85 


Public Dispensary 
Drinking Water 
( Available or Not) 
Village Panchayat 
Actual Gat Nos./Survey Nos . 
alloted to the villages . 


18 


Palus 


Palus 


Palus 


19 


2083 


527 to 2064, 
2478 to 3083. 


1 to 526, 
2065 to 2477 . 


ANNASAHEB CHAVAN , 
Additional Collector, Sangli. 


Sangli , 14th August 2018 . 


महाराष्ट्र जमीन 


अधिनियम , १ ९ ६६ 


- 


महसूल 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मह -२ /प्रशासन/ आरआर-१० ९९/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३ ९ २३ /म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४, पोट- कलम (१) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी, आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अंतिम अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक 
१४ ऑगस्ट २०१८ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट - कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम 
होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटीस देणेत येत आहे की , मी उक्त मसुदा 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 
उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन . 

प्रारूप अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह-२/ प्रशासन/ आरआर-१०९९/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म-६, दिनांक 
जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट - कलम (१ ) 
च्या परंतुकान्वये राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण , अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ पासून सांगली जिल्ह्याच्या , मौजे कुंडल , तालुका पलूस या साजाचे नवीन तलाठी साजा 
पुनर्रचनेमध्ये दोन साजेनिर्माण निर्माण केले असून नवीन निर्माण होणाऱ्या कुंडल-१ या साजास स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये 
निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सांगली जिल्ह्याच्या पलूस तालुक्यातील कुंडल -१ या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण , स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील . 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


२५ 


अनुसूची 
जिल्हा सांगली, तालुका पलूस 


गावाचे नाव 


मूळ गट नंबर / सर्व्हे नंबर 


१ 


२ 


ते 


ते 


ते 


ते 


ते 


ते 


ते 


ते 


ते 


९ २६, ९ २८ ते 


१ 


ते 


ते 


कुंडल-१ 

२६३ ३१५, ३१६, ३१८ ते ३४६ , ३४९ ३५० , ३५२ ३५९ , ३६१ ते 
३७८ , ३८० ते ४०१, ४०३ अ, ४०३ ब , ४०५ ते ४०६, ४०८/१ ते ४१२ , 
४१५ ते ४१९ , ४२१ 

४१९ , ४२१ ते ४२५ , ४२७ ते ४३२ ड, ४३४ ते ४८५ ब, ३८७ ते 
४ ९ ८ , ५०० अ ते 

५०४ ब , ५०७ ५१० ब , ५१२ ५१३ , ५१५ 

ते ५१६, ५२० 
ते ५३० , ५३२ ते ५४८ , ५९ १ ते ५९ ८ , ६०१ ते ६१८, ६२० ते ६५३, ६५५ 
ते ६६२ , ७३८ ७३९ब , ७४४ , ७४६ 

७६० , ७६२ ते 

७६६, ७६८ ७६ ९ 
ब , ७७१ ते ८७० , ८७२ ते ८८०/२, ८८२ ते ८८३, ८८५ 
९ ५९ब, ९ ६२ ते ९ ६४ ब , ९ ६६ ते ९ ८ ९, ९९ १ ते १०१०, १०१२ अ ते १०१२ 
ब , १०१५ ते १०२०/६, १०२३ अ ते १०६४ , १०६६ अ ते १०७६, १०७८ , 
१०८० ते ११०५ , ११०७ ते १२७८ ब , १२८१ ते १४०३ क , १४५१ ते 
१४५५ब, १४७४ ते १५९ १, १७२५, १७५०, ३०२९, ३०३३ ते ३०३५, ३०५९ 
ते ३०६०, ३०६६ ते ३०६७, ३०६ ९ ते ३०७१, ३०७४, ३०७६ , ३०७८ , 

३०८१ ते ३०८२ . 
कुंडल 

२६२ , ३१७, ३४७ ते ३४८ , ३५१, ३६० , ३७ ९, ४०२, ४०४ , ४०७, 
४१३ ४१४, ४२० , ४२६, ४३३, ४६ ९, ४८६, ४ ९९ , ५०५ ते ५०६, ५११ , 
५१४, ५१७ ते ५१९ , ५३१ , ५४९ ते ५९ ० , ५ ९९ ते ६०० , ६१९ , ६५४ , ६६३, 
६६४ ७३७ ब , ७४० ते ७४३ , ७४५, ७६१, ७६७, ७७०, ८७१, ८८१, 
८८४, ९ २७, ९ ६० ते ९ ६१, ९ ६५, ९९ ० , १०११ , १०१३ ते १०१४ , १०२१ 
ते १०२२, १०६५, १०७७, १०७९ , ११०६, १२७ ९ ते १२८०, १४०४ अ ते 
१४५० ड , १४५६ अ ते १४७३, १५९ २ १७२४ , १७२६ १७४ ९ , १७५१ 
ते ३०२८ , ३०३० ते ३०३२, ३०३६ ते ३०५८ , ३०६१ ते ३०६५, ३०६८ , 

३०७२ ३०७३ , ३०७५ , ३०७७ , ३०७ ९ ३०८० ब , ३०८३ ३०८५. 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे- येणेचा हक्क राहील, तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी, खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 

परिशिष्ट - अ 
मौजे कुंडल , तालुका पलूस या साजाचे नवीन तलाठी साजा पुनर्रचनेमध्ये दोन साजे निर्माण केले असून नवीन निर्माण होणाऱ्या 

कुंडल -१ या साजास स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत 
माहितीचा प्रकार 

वाडीचे नवीन महसुली 
गावात रूपांतर झालेले 

शिल्लक क्षेत्र 


ते 


ते 


ते 


ते 


ते 


ते 


अ . क्र . 


मूळ गाव 


मूळ गावचे 


गाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


नाव 


कुंडल 


कुंडल -१ 


कुंडल 


२ 


२८५६ 


२३९ ३ 


४६३ 


३ 


१८२८७ 


१६८१० 


१४७७ 


४ 


३६०२ 


२३०८ 


१२ ९ ४ 


कुटुंबाची संख्या 
लोकसंख्या 
एकूण गट नंबर, सर्व्हे नंबर / वाडी नंबर इ. 
क्षेत्र ( हेक्टर आर ) 
आकार ( रुपये पै .) 
लागवडीलायक क्षेत्र 


२७६८.४१ 


१८३०.४४ 


८२५.७८ 


५ 

६ 


१११२५.७ ९ 


५४३७.६१ 


५३४८.६७ 


७ 


२४१२.५६ 


१६१८.२३ 


८०४.९ १ 


८ 


बिगर लागवडीलायक क्षेत्र 


९ ०.३८ 


४ ९ .४७ 


६४.५७ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , 


शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


-- 


( अ ) बिनआकारी अनऑक्युपाइड 

सरकारी जमीन . 
( ब) गायरान जमिनीचे क्षेत्र ( गुरेचरण) 


५.१५ 


५.१५ 


१० 


वन क्षेत्र 


१५०.८३ 


१५०.८३ 


-- 


११ 


गावठाण क्षेत्र 


४०.३ 


४०.३ 


-- 


१२ 


०.२८ 


०.२८ 


स्मशान/ दफन भूमी 
खळे 


१३ 


१४ 


सार्वजनिक रस्ते 


१३.४२ 


१०.७४ 


२.६८ 


१५ 


सार्वजनिक शाळा 


१.२ 


१.२ 


१६ 


सार्वजनिक दवाखाने 


०.३२ 


०.३२ 


१७ 


पिण्याचे पाण्याची सोय 


०.८२ 


०.८२ 


१८ 


ग्रामपंचायत / नगरपरिषद 


कुंडल 


१ ९ 


३६०२ 


१ 


गावांना प्रत्यक्षात दिलेले गट नंबर / 
सर्व्हे नंबर 


ते 


ते 


ते 


कुंडल 

कुंडल 
२६३ ते ३१५, ३१६, 

३१५ , ३१६, १ ते २६२, ३१७, ३४७ ते 
३१८ ३४६ , ३४ ९ ३४८ , ३५१, ३६० , ३७ ९ , 
ते ३५० , ३५२ ते ४०२, ४०४ , ४०७, ४१३ 
३५ ९ , ३६१ ते ते ४१४ , ४२० , ४२६, 
३७८ , ३८० ते ४३३, ४६ ९, ४८६, ४९९ , 
४०१ , ४०३ अ , ५०५ ते ५०६ , ५११ , 
४०३ ब , ४०५ ते ५१४ , ५१७ ते ५१ ९ , 
४०६ , ४०८/१ ते ५३१ , ५४ ९ ते ५ ९ ० , 
४१२ , ४१५ ते ४१ ९ , ५ ९९ ते ६००, ६१ ९ , 
४२१ ते ४२५ , ४२७ ६५४ , ६६३ , ६६४ ते 

४३२ ड , ४३४ ७३७ ब, ७४० ते ७४३, 
४८५ ब , ३८७ ते ७४५, ७६१ , ७६७, ७७०, 
४ ९ ८ , ५०० अ ते ८७१ , ८८१, ८८४ , 
५०४ ब , ५०७ ते ९ २७ , ९ ६० ते ९ ६१ , 
५१० ब , ५१२ ते ९ ६५ , ९९ ० , १०११ , 
५१३, ५१५ ५१६, १०१३ ते १०१४, १०२१ ते 
५२० ते ५३०, ५३२ १०२२ , १०६५ , १०७७ , 
ते ५४८ , ५ ९ १ ते १०७९ , ११०६, १२७९ ते 
५ ९ ८ , ६०१ ते १२८०, १४०४ अ ते 
६१८ , ६२० ते १४५० ड , १४५६ अ ते 
६५३ , ६५५ ६६२ , १४७३, १५ ९ २ ते १७२४ , 
७३८ ते ७३ ९ ब , १७२६ १७४ ९ , १७५१ 
७४४, ७४६ ते ७६० , ते ३०२८ , ३०३० ते 
७६२ ७६६, ७६८ ३०३२ , ३०३६ ३०५८ , 
ते ७६ ९ ब, ७७१ ते ३०६१ ते ३०६५, ३०६८ , 
८७० , ८७२ 

ते 

३०७२ ३०७३ , ३०७५ , 
८८०/२ , ८८२ ते ३०७७ , 
८८३ , ८८५ ते ३०८० ब , ३०८३ ते 
९ २६ , ९ २८ ते ३०८५. 


ते 


ते 


ते 


ते 


ते 


ते 


३०७ ९ ते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५ - २१ , २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १९ ४० 


२७ 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


ते 


ते 


९ ५ ९ ब , ९ ६२ ते 
९ ६४ ब , ९ ६६ ते 
९ ८ ९ , ९९ १ ते १०१० , 
१०१२ अ ते १०१२ 
ब , १०१५ ते १०२० / 
६ , १०२३ अ ते 
१०६४ , १०६६ अ ते 
१०७६ , १०७८ , 
१०८० 

११०५ , 
११०७ 

१२७८ ब , 
१२८१ ते १४०३ 
क , १४५१ ते 
१४५५ ब , १४७४ ते 
१५ ९ १ , ७२५, 
१७५० , ३०२ ९ , 
३०३३ ते ३०३५, 
३०५ ९ ते ३०६० , 
३०६६ ते ३०६७ , 
३०६९ ते ३०७१, 
३०७४ , ३०७६ , 
३०७८ , ३०८१ ते 
३०८२. 


" 


आण्णासाहेब चव्हाण , 
अपर जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, १४ ऑगस्ट २०१८ . 


Maharashtra Land Revenue Code , 1966 


Notification 


No. RB - 2/ ADM /RR - 1099/2018. - In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub -section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to me by the Government Notification , Revenue and Forests Department,No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned persons who are going to be affected , as 
required by said sub - section (4 ) of the said Section 4 , I, Annasaheb Chavan , AdditionalCollector of Sangli 
District hereby notify the effect from the 14th August 2018 and by this , the notice is issued that, I am going 
to consider that draft after dated 13th September 2018 . 


- 


I ll consider all the objections and suggesstions, which will received to me before the prescribed 
date. 


Draft Notification 


No. RB - 2 /ADM /RR - 1099 /2018. — In exercise of the powers of the State Governmentunder the proviso 
to sub - section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLIof 1966 ), delegated 
to meby Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 / M - 6 , dated 
1st July 1976 , I, Annasaheb Chavan, Additional Collector of Sangli District hereby , with effect from 
14th August 2018 constitute the New Village namely Kundal- 1 out of original Village Kundal of the Palus 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ 


३० , शके १ ९ ४० 


- 


taluka of the Sangli District to be a village to be called Kundal- 1 in the Palus taluka of the said district 
having the limits specified in the schedule hereto appended. 


The residents of the new village Kundal- 1 shall have right over assigned land of the residuary Kundal 
village for the purpose of grazing land, cremation ground and threshing floor for all public utility . 


" A right of Way " on the existing roads is available to both the villages (new and residuary ) 


Schedule 
District Sangli, taluka Palus 

Actual Gat/Survey Nos . allotted to village 


Name of Village 


2 


Kundal- 1 

263 to 315 , 316 , 318 to 346 , 349 to 350 , 352 to 359, 
361 to 378 , 380 to 401, 403 A , 403 B , 405 to 406 , 
408/1 to 412 , 415 to 419 , 421 to 425 , 427 to 432 D , 
434 to 485 B , 387 to 498 , 500 A to 504 B , 507 to 510 B , 
512 to 513 , 515 to 516 , 520 to 530 , 532 to 548 , 591 
to 598 , 601 to 618 , 620 to 653 , 655 to 662, 738 to 
739 B , 744 , 746 to 760 , 762 to 766 , 768 to 769 B , 771 
to 870 , 872 to 880/2 , 882 to 883 , 885 to 926 , 928 to 
959 B , 962 to 964 B , 966 to 989, 991 to 1010 , 1012 A 
to 1012 B , 1015 to 1020/6 , 1023 A to 1064 , 1066 A to 
1076 , 1078 , 1080 to 1105 , 1107 to 1278 B , 1281 to 
1403 C , 1451 to 1455 B , 1474, to 1591, 725 , 1750 , 
3029, 3033 to 3035 , 3059 to 3060 , 3066 to 3067 , 

3069 to 3071, 3074 , 3076 , 3078 , 3081 to 3082. 
Kundal 

1 to 262, 317 , 347 to 348 , 351, 360 , 379 , 402 , 404 , 
407 , 413 to 414 , 420 , 426 , 433 , 469, 486 , 499 , 505 to 
506 , 511 , 514 , 517 to 519 , 531 , 549 to 590 , 599 to 
600 , 619 , 654 , 663 , 664 to 737 B , 740 to 743 , 745 , 
761, 767 , 770 , 871, 881, 884 , 927 , 960 to 961, 965 , 
990 , 1011 , 1013 to 1014 , 1021 to 1022 , 1065 , 1077 , 
1079, 1106 , 1279 to 1280 , 1404 A to 1450 D , 1456 A 
to 1473, 1592 to 1724 , 1726 to 1749, 1751 to 3028 , 
3030 to 3032 , 3036 to 3058 , 3061 to 3065 , 3068 , 
3072 to 3073, 3075 , 3077 , 3079 to 3080 B , 3083 to 

3085 . 
A right of way on the existing roads is available to both the villages (new and residuary ). The 
residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility . 

Annexure - A 
Information about the Kundal under the Kundal- 1 Village in taluka Palus in 

the Sangli district to be converted in to village 
Factor Original Village New village after Remaining 

conversion of wadis Original 
in the village 

village 
3 

4 
Name 

Kundal Kundal- 1 

Kundal 
Number of families 

2856 2393 

493 
Population as ascertained 

18287 16810 

1477 
by the Tahsildar. 


Note : 


Sr. No. 


1 


5 


2 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , शके १ ९ ४० 


२ ९ 


1 


3 


4 


5 


4 


Annexure - A - contd . 
2 
Total Survery Nos. Pardi Nos . etc. 3602 
Area (Hectare Are ) 

2768.41 
Assessment 

11125.79 


2308 


1294 


5 


825.78 


6 


1830.44 
5437.61 
1618.23 


5348.67 


Cultivable Area 


2412.56 


804.91 


7 
8 


90.38 


49.47 


64.57 


9 


5.15 


5.15 


10 


150.83 


150.83 


I 


11 


40.30 


40.3 


12 


0.28 


0.28 


13 


Uncultivable Area 
(a ) Unassessed Unoccupied 

Govt. Land. 
(b ) Area of grazing lands i.e. 

Gurecharan 
Forests 
Gaothan area 
BurialGround 
Threshing Floor 
Public Roads 
Public Schools 
Public Dispensary 
Drinking Water 
(Available or Not) 
Village Panchayat 
Actual Gat Nos./Survey Nos . 
alloted to the villages . 


14 


13.42 


10.74 


2.68 


15 


1.2 


1.2 


16 


0.32 


0.32 


-- 


17 


0.82 


0.82 


-- 


18 


Kundal 


19 


3602 


) 


) 


Kundal 
263 to 315 , 316 , 
318 to 346 , 349 
to 350 , 352 to 
359 , 361 to 378 , 
380 to 401, 403 A , 
403 B , 405 to 406 , 
408/1 to 412 , 415 
to 419 , 421 to 
425 , 427 to 432 
D , 434 to 485 B , 
387 to 498 , 500 A 
to 504 B ,507 to 
510 B , 512 to 513 , 
515 to 516 , 520 to 
530 , 532 to 548 , 
591 to 598 , 601 to 
618 , 620 to 653 , 
655 to 662 , 738 to 
739 B , 744, 746 to 
760 , 762 to 766 , 
768 to 769 B , 771 
to 870 , 872 to 
880/2 , 882 to 883 , 
885 to 926 , 928 to 
959 B , 962 to 
964 B , 966 to 989, 
991 to 1010 , 
1012 A to 1012 B , 


Kundal 
1 to 262 , 317 , 347 
to 348 , 351, 360 , 
379 , 402 , 404 , 
407 , 413 to 414 , 
420 , 426 , 433 , 
469 , 486 , 499 , 
505 to 506 , 511 , 
514 , 517 to 519 , 
531, 549 to 590 , 
599 to 600 , 619 , 
654 , 663 , 664 to 
737 B , 740 to 743, 
745 , 761 , 767 , 
770 , 871, 881, 
884 , 927, 960 to 
961 , 965 , 990 , 
1011, 1013 to 
1014 , 1021 to 
1022 , 1065 , 
1077 , 1079, 1106 , 
1279 to 1280 , 
1404 A to 1450 D , 
1456 A to 1473, 
1592 to 1724 , 
1726 to 1749 , 
1751 to 3028 , 
3030 to 3032 , 
3036 to 3058 , 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५ - २१, २०१८ / कार्तिक २४ - ३० , 


शके १ ९ ४० 


Annexure - A - contd . 

3 


4 


5 


, 


3061 to 3065 , 
3068, 3072 to 
3073, 3075 , 
3077, 3079 to 
3080 B, 3083 to 
3085 . 


- 


- 


. 


1015 to 1020/6 , 
1023 A to 1064, 
1066Ato 1076, 
1078 , 1080 to 
1105 , 1107 to 
1278 B , 1281 to 
1403C, 1451 to 
1455B, 1474, to 
1591 , 725 , 1750 , 
3029, 3033 to 
3035 , 3059 to 
3060 , 3066 to 
3067 , 3069 to 
3071, 3074, 3076 , 
3078, 3081 to 
3082. 


- 


- 


, 


- 


ANNASAHEB CHAVAN , 
Additional Collector, Sangli. 


Sangli, 14th August 2018 . 


पोलीस उपआयुक्त , 


वाहतूक यांजकडून 
आदेश 


- 


क्रमांक पोउआ/ वाहतूक / ७५/ २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्रशासन, 
गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९ ६/ ८७१/ सीआर-३७/टीआरए-२, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा , कलम ११५, ११६ (१), 
( ए), ( बी ), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी, तेजस्वी सातपुते , पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील. 

भारती विद्यापीठ वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
पुणे मनपा मोरे विद्यालयाचे मेन गेट ते विद्यालयाचे लहान गेटपर्यंत शाळेचेभिंतीलगत नो - पार्किंग करणेत येत आहे. 
पुणे , ३१ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक पोउआ/वाहतूक/ ७६/ २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्रशासन , 
गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९६ /८७१/ सीआर-३७ /टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५ , ११६ ( १), 
( ए), ( बी), ११६ ( ४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , तेजस्वी सातपुते , पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील. 

येरवडा वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
डी.पी. फार्म रोडवर अल्कॉन रेनिसन्ट बिल्डिंग ते गंगा कॉन्स्टेला इमारत या सुमारे ४०० लांबीचे रोडवर पी -१, पी -२ पार्किंग करणेत येत आहे. 

तेजस्वी सातपुते , 


पोलीस उपआयुक्त , 


पुणे , ३१ ऑगस्ट २०१८ . 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL. 


